नांदेड जिल्हयातील सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या, विभागीय स्तरावरील संरचनेच्या 
धर्तीवर नांदेड जिल्हयातील, जिल्हा परिषद 
(बांधकाम) विभागाच्या अखत्यारितील अस्तित्वातील 
बांधकाम विभागाची व बांधकाम उपविभागाची 
पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१६८/योजना-११ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे क्रमांक-जिपना/ बांउवि/ मुआ/ 
८६५/२०२०, दिनांक १२.५.२०२० चे पत्र. 

२) ग्राम विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.१६७/बांधकाम-१, 
दि.१४.१२.२०२०. 

३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ९.३.२०२१. 


प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयानुसार, नांदेड जिल्हयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या, 
विभागीय स्तरावरील संरचनेच्या धर्तीवर नांदेड जिल्हयातील, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व 
बांधकाम उपविभाग यांची पुनर्रचना करुन सुधारित कामकाज व कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. 
तथापि, ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: ग्रासयो-२००३/प्र.क्र.१२४/योजना-९, 
दि.१०.१०.२००३ अन्वये राज्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 
सूचनेनुसार महाराष्ट्र ग्रामिण रस्ते विकास संस्थेची (MRRDA) स्थापना करण्यात आली आहे. सदरची 
यंत्रणा ही स्वतंत्र असून संस्था अधिनियम, १८६० अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे 
कार्यकारी अभियंता (प्रमंग्रासयो) नांदेड हे स्वतंत्र कार्यालय राहील. सदर कार्यालय हे प्रधानमंत्री ग्राम 
सडक योजना व मुख्य मंत्री ग्राम संडक योजनेच्या संबंधित कामकाज स्वतंत्रपणे पार पाडतील. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१६८/योजना-११ 


जिल्हा परिषद ( बांधकाम विभाग) नांदेड या नविन बांधकाम विभागातीळ कामकाजाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार कार्यकारी अभियंता (प्रमंग्रासयो) नांदेड या कार्यालयाकडे सोपविण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 


नांदेड जिल्हा भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
पार्श्वभूमिवर प्रशासकीय दृष्टया नांदेड जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व बांधकाम उपविभागाची 
पुनर्रचना करण्याबाबत व त्यानुषंगाने नांदेड जिल्हयातील कामाच्या सोईसाठी निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात नांदेड जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व बांधकाम उपविभाग पुनर्रचना करण्यात आली होती. 
सदरची पुनर्रचना कायम करण्यात येत असून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (PMGSY) या कार्यालयाचे 
अस्तित्व स्वतंत्र राहील. या कार्यालयाच्या कामकाजात जिल्हा परिषदेचा हस्तक्षेप असणार नाही. 


2) संदर्भाधिन दिनांक ९.३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, 
बांधकाम विभाग, नांदेड हे कार्यालय कायम ठेवण्यात येत असून सदर पदाचा अतिरिक्‍त पदभार 
कार्यकारी अभियंता (प्रमंग्रासयो) नांदेड यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 


३. शासन निर्णय, दिनांक ९.३..२०२१ अन्वये पुनर्रचना केल्यानुसार जिल्हा परिषद, बांधकाम 
विभाग, नांदेड व जिल्हा परिषद, बांधकाम उपविभाग नायगांव व मुदखेड या पदांचा पदभार 
आवर्यकतेनुसार जिल्हा परिषद , नांदेड कार्यालयातील उपलब्ध अधिकाऱ्याकडे किंवा प्रधानमंत्री ग्राम 
सडक योजना, नांदेड अंतर्गत उपलब्ध अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्‍त स्वरुपात सोपविण्याबाबत मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी निर्णय घ्यावा. 


४. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, नांदेड यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. संदर्भ क्रमांक-३ येथील शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, नांदेड यांचे 
पुनर्रचनेत अनुक्रमे (१) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद , बांधकाम विभाग, भोकर व (२) कार्यकारी 
अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, देगलूर असे नामाभिधान झाल्यामुळे सुधारित 
नामाभिधानाने या दोन्ही कार्यकारी अभियंत्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१६८/योजना-११ 


६. प्रधानमंत्री ग्रासडक योजना (PMGSY) नांदेड या कार्यालयाकडे उपलब्ध असणाऱ्या 
अभियंत्यांची सेवा अतिरिक्‍त पदभाराचे स्वरुपात जिल्हा परिषद, नांदेड यांना जिल्हा परिषदेच्या 
कामकाजासाठी घेता येईल. 


७. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (PMGSY) नांदेड या कार्यालयास जिल्हा परिषद कडील 
अभियत्यांच्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार कार्यकारी अभियंता (PMGSY) यांच्या सल्ल्यानुसार मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांना उपलब्ध करुन देता येतील. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०३१४३६५१०९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by subhash Uttam Rathod 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S U b h a S h ou=Rural Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818 


U tt a mM R a t h od c664ad0c54be36d6234bdc213e86d85816 


८2, cn=subhash Uttam Rathod 
Date: 2021.08.06 13:09:48 +05'30' 


सुभाष राठोड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४.मा.विरोधी पक्ष नेता (विधान सभा/विधान परिषद), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

५. सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.पालक मंत्री, नांदेड जिल्हा. 

७.सर्व मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८.मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्विय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

१०. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१६८/योजना-११ 


११. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३.निवासी लेखा अधिकारी 

१४.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सर्व) 
१५.जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

१६.अधिक्षक अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, औरंगाबाद विभाग. 
१७.मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

१८.वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

२०.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

२२.कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

२३. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

२४.अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५),मंत्रालय, मुंबई. 

२५. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (वित्त -१/बांधकाम-१) ग्राम विकास विभाग, फोर्ट, मुंबई. 
२७.निवड नस्ती (योजना-११) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


